Reg . No . NP CITY/ 236/ 2018 - 20 . 


AHA 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ११ ] शुक्रवार , फेब्रुवारी २ , २०१८/माघ १३, शके १९३९ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १८ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग ४-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . २४ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२; दिनांक १८ जानेवारी , २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस -२३१७- ७४५ -प्र.क्र .३५७- २०१७-नवि -९. 

ज्याअर्थी, गोंदिया शहराची दुसरी सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) (यापुढे 
" उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१( १) अन्वये नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस- २३११-२१८६- सी . आर २४९( बी ) 
२०११- नवि-९ , दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये भागशःमंजूर झालेली असून सदर विकास योजना दिनांक १५ मे २०१२ पासून अंमलात आलेली 
आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगर विकास अधिसूचना क्र . टिपीएस - २३१३- ३७८ -प्र.क्र . १६० -२०१३- नवि-९ , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१३ मंजूर झाली आहे . (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे कुडवा येथील गट क्र . ४२४ , ४२५ , ४२६, ४२७, ४२९ / ४ मधील जागा १२.०० मीटर आणि गट 
क्रमांक ७४०/ २ मधील जागा १८ .०० मीटर विकास योजना रस्त्यामध्ये समाविष्ट आहेत ( यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, गोंदिया नगरपालिका, गोंदिया यांनी उक्त जागेच्या संदर्भात नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे 
संबोधले आहे ) म्हणून , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ६, दिनांक २ डिसेंबर २०१२ नुसार उक्त जागेमधील १२.०० मीटर विकास योजना रस्ता 
वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आणि १८ .०० मीटर विकास योजना रस्ता ९ .०० मीटर रुंदीचा करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला 
आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त फेरबदलाचा 
प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 


ना -एक - अ- १ (१६९० ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २ , २०१८ / माघ १३, शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, गोंदिया नगरपालिका , गोंदिया यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


PTGP 3TFTTH SINF 


www .maharashtra . gov. in (milya a fh) y VCANYO EGUN BATET 3T€ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


PT. I. DET , 
कक्ष अधिकारी . 


HTT 9- 34 (37841 .) (71. fq . g.), H . TIT. II., 37. $5 . 24 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai -400 032 , Dated the 18th January, 2018 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING Act, 1966 . 

No. TPS - 2317 - 745 - CR - 357 - 2017 -UD -9 . 

Whereas , the Government in Urban DevelopmentDepartment vide Notification No . TPS- 2311 - 2186 -CR - 249 (B ) 
2011-UD -9 , dated the 4 April 2012 has partly sanctioned the second Development Plan for the Gondiya City come into 
force with effect from the 15 May 2012 and excluding part of the Revised DevelopmentPlan has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 2313 - 378 -CR - 160 - 2013 -UD - 9 , dated 
30th August 2013 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ”) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) ; 

And whereas , in the said Development Plan , the land bearing Gut No. 424 , 425 , 426 , 427 , 429 /4 is included in 
12 .00 Mt.wide & Gut No. 740 /2 of Mouze Kudawa is included in 18 .00 Mt.wide DevelopmentRoad (hereinafter referred 
to as “ the said land") ; 

And whereas , the Gondiya Municipal Council,being the Planning Authority in respect of the said Land (hereinafter 
referred to as “ the said Planning Authority ”) , vide its Resolution No . 6 , dated 2nd December 2012 , has resolved to delete 
12 . 00 Mt. wide Development Plan Road and included in ResidentialZone and 18 .00 Mt. Development Road to be 
reduced and proposed 9 .00 Mt. wide Development Plan Road from the said land by carrying out a modification to the 
said Development Plan , by following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the said Act and 
forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 1st October 2014 (hereinafter referred to as "the 
said Modification ”) ; 

And whereas , in view of above and after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the said Modification needs to be rejected . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub section (2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government ofMaharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 


This Notification shall also be available on the Government web site -www .maharashtra . gov. in chiyaa A4h ) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


